महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : साअस्था-२०२०/प्र.क्र.३५/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२० 


वाचा 

१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, 
दि.१४.११.२०१९. 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : साअस्था-२०२०/प्र.क्र.३५/आस्था-२, 
दि.०४.०३.२०२०. 

३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांचे पत्र क्र. सासंमं २०२०/ 
आस्था/म.भा.वि./न.क्र.१७९/११४९, दि.३१.०८.२०२०. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय - 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार विभागाचा व विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांचा 


सुधारीत आकृतीबंध निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या कार्यालयासाठी एकूण ०४ अस्थायी पदे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत. सदर कार्यालयातील ४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथीळ शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


२. संदर्भक्र.३ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ०४ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साअस्था-२०२ ०/प्र.क्र.३५/आस्था-२ 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर अस्थायी पदसंख्या 
१ | सहायक लेखाधिकारी | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
२ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० a ae 
3 लिपिक-टंकलेखक | एस-६ :१९९००-६३२०० Pe 
४ वाहनचालक एस-६ :१९९००-६३२०० १ 
एकूण शिका शग 


३. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, ळलेखाशीर्ष २२०५ कला व संस्कृती, (००) 
१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०१) अनिवार्य (०१) (०१) राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ (2204 ३१७२) 
-०१ वेतन” या लेखाज्रीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१.८.२०२० 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१०११३९४३३३३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH 
M A N G E S H PARSHURAM KUDTARKAR 
KUDTARKARC-IN,S2 
PA R S H U RA M Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKAR यका .0530 


(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साअस्था-२०२ ०/प्र.क्र.३५/आस्था-२ 


३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 


५. वित्त विभाग (व्यय-४) व आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


